प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
पदावरुन विनंतीनुसार सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब पदावर 
पदावनत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १४२१/प्र.क्र.9४/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख : २४ जून, २०२१ 
संदर्भ:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेश क्र.कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.४९/१६ओ, दि.०५.११.२०१९ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पदावनती/काळमेघ/आस्था-१/१४८३७/२०२१, 
दि.०३.०५.२०२१ 


शासन Sear :- 

विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर येथे प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ पदावर कार्यरत 
असलेले श्री.राजेश देविदास काळमेघ यांनी वैयक्तिक कारणास्तव प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-अ (वेतनस्तर एस-१८, रु. ४९१००-१५५८००) पदावरुन सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, 
गट-ब (वेतनस्तर एस-१५, रु. ४१८००-१३२३००) या पदावर पदावनत करण्याची विनंती केली आहे. 
श्री.काळमेघ यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या पदावनतीस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१) श्री. काळमेघ यांचा पदावनतीनंतरच्या पुढील दोन वर्षे होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये विचार न 
करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत त्यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 

२) श्री. काळमेघ यांची सेवाज्येष्ठता ही, ज्यावेळी ते पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील व प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल. 

३) श्री.काळमेघ यांना कृषि व पदुम विभागाच्या दि.५.११.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये पदोन्नती 
दिलेल्या निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांचा व त्यानंतरच्या दोन निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांचा 
मानीव दिनांक प्राप्त होणार नाही. 

४) श्री.काळमेघ यांना कृषि आयुक्तालयाच्या दि.१८.१.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
दि.१७.३.२०१८ पासून आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ (प्रशासकीय अधिकारी, 
गट-अ पदाची वेतनश्रेणी- असुधारित रु. ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रु. ५०००, सुधारित 
वेतनस्तर एस-१८, रु. ४९१००-१५५८००) मंजूर करण्यात आलेला आहे. वित्त विभाग, 
शासन निर्णय दि. २.३.२०१९ मधील तरतूदीनुसार सदर लाभ काढून घेण्यात येईल, तथापि, 
अशा लाभांची वसूली करण्यात येणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १४२१/प्र.क्र.७४/१६ओ 


२. श्री.राजेश देविदास HOA यांची पदावनतीनंतर पदस्थापना सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, 
कार्यालय जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर या पदावर करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी पदस्थापना दिलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त 
कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१७३३५६४१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने ‘ 
JYOTS NA S U N | | DNC o-GOVEENVENT O MAHARASTRA धि शी 


2.5.4.20=48807fd57 1bd08b73 18f82f32c3acl 8b4a938a342e23932200c3 
df8bObdd: 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती 
प्रत, 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

३. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

४. संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/कृषि उपसंचाळक/तालुका कृषि अधिकारी 
५. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधित अधिकारी 

८. निवड नस्ती/१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


